शहाणा माणूस 


सॉक्रेटीसचे जीवन आणि तत्वज्ञान 


Frm 


एम. डी.अशर 


चित्रे 
विलियम ब्रमहॉल 


0 


“प्रत्येकालाच आपल्या आयुष्यात 
काही ना काही दुःख आणि क्लेश सहन 
करावे लागतात . तसे ते मीही सहन 
केले . पण माझं आयुष्य दुःखात गेलं , 
असं एक तत्वज्ञ म्हणून मला कधी 
वाटलं नाही . मी खूप कष्ट केले आणि 
किचकट समस्यांवर गहन चिंतन केलं . 
पण मला नवनवीन समस्यांशी झुंजताना 
त्यांची उकल करण्याच्या प्रक्रियेत 
सर्वाधिक आनंद मिळाला . मला वाटतं , 
यातच जीवनाचं खरं सार्थक असतं . 
- - कार्ल पॉपर (1902 - 1994), अपूर्ण शोध 


नाच्या 


शहाणा माणूस 
सॉक्रेटीसचे जीवन आणि तत्वज्ञान 


" मला फक्त इतकंच माहीत आहे की मला काहीच माहीत नाही ! " 
दोन हजार वर्षांपूर्वी हे वाक्य उद्गारून सॉक्रेटीसने पाश्चात्य तत्वज्ञानाच्या 
भविष्यातील वाटचालीसाठी एक मानक प्रस्थापित केला. दिवसा सॉक्रेटीस 
अथेन्सच्या बाजारात शहाणपण, योग्य - अयोग्य , न्याय - अन्याय , धैर्य, प्रेम 
यांचा अर्थ काय , याविषयी तासनतास चर्चा करत बसे . रात्री तो आपल्या 
मित्रमंडळींसोबत मेजवान्या आणि नाच- गाणे यांत दंग असे . तो देखणा 
नव्हता पण आकर्षक होता , श्रीमंत नव्हता पण आनंदी होता. 

सॉक्रेटीस हे एक वेंधळे आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्व होते . तो म्हणे, त्याला 
काहीच माहीत नाही . पण त्या काळात त्याला सर्वात शहाणा माणूस मानले 
जाऊ लागले. असे कसे होऊ शकते? आपण राहातो त्या जगाविषयी कठीण 
व किचकट प्रश्न सॉक्रेटीस उपस्थित करत असे . पण ही पद्धत प्रत्येकालाच 
भावत नसे . अखेरीस , अथेन्सच्या लोकांनी सॉक्रेटीसला दंड केला. कारण 
लोकांच्या मते , तो तरुणांची दिशाभूल करत होता आणि देवतांचा अनादर 
करत होता. प्रस्थापित मतांना आव्हान देऊन नवीन विचार मांडणारे व 
लोकांना विचार करायला प्रवृत्त करणारे फार दुर्मीळ असतात . जगभरातील 
विचारवंत सॉक्रेटीसच्या आयुष्यापासून आणि तत्वज्ञानापासून नेहमीच स्फूर्ती 
घेत आले आहेत . 

या पुस्तकात सॉक्रेटीसचे आयुष्य आणि त्याचे कार्य याची कहाणी 
आकर्षक चित्रांच्या सहाय्याने आपल्यासमोर येते. असं वाटतं , जणू सॉक्रेटीस 
पुस्तकाची पाने सोडून आपल्या समक्ष येऊन उभा ठाकला आहे . ही कथा 
दोन स्तरांवर घडते. पहिल्या स्तरावर कहाणी अगदी साधीसुधी आहे. पण 
दुसऱ्या स्तरावर सॉक्रेटीसचे जीवन आणि तो काळ यांविषयी आपल्याला 
सखोल माहिती मिळते . 


रायला 


हत. 


लेखक : एम् . डी . अशर 
चित्रे: विलियम ब्रमहॉल 


फार फार वर्षांपूर्वी प्राचीन ग्रीसमध्ये सॉक्रेटीस नावाच्या मुलाने जाहीर 
केले की त्याला काहीच माहीत नाही. म्हणून मग आयुष्यभर तो प्रश्नच 
उपस्थित करत राहीला . 


तो जिज्ञासू होता आणि थोडा उद्धटसुद्धा! जगातील कोणत्याही गोष्टीची 
आस ठेवण्यापेक्षा त्याला सुखी व्हायचे होते , भला माणूस व्हायचे होते , 
शहाणा व्हायचे होते . 


सॉक्रेटीस इसवीसन पूर्व 469 ते 
399 या काळात अथेन्स शहरात 
राहात होता . आयुष्यभर तो कोड्यात 
टाकणारे विलक्षण प्रश्न उपस्थित 
करत राहीला. उदाहरणार्थ, त्याचे 
सुप्रसिद्ध वाक्य , “ मला माहीत आहे 
की मला काहीच माहीत नाही. ” थोडा 
विचार केल्यावर कळते की हे वाक्य 
सत्य असूच शकत नाही . जो कुणी 
असे म्हणत असेल त्याला हे तरी 
नक्की माहीत आहे की त्याला काहीच 
माहीत नाही . आणि अर्थातच, त्या 
माणसाला चालायचे कसे, बोलायचे 
कसे, खायचे कसे वगैरे गोष्टी तरी 
माहीत असतातच ना ! सॉक्रेटीसच्या 
म्हणण्याचा मथितार्थ हा होता की 
कोणत्याही गोष्टीला फार जवळन 
पाहिल्याशिवाय असं समजू नये की 
आपल्याला ती गोष्ट पूर्णपणे कळली 
आहे. उत्तरे मिळवण्यापेक्षा चांगले प्रश्न 
विचारणे , हे सॉक्रेटीसला जास्त रोचक 
वाटे . कारण असे केल्यामळे हळहळ 
वेगवेगळ्या विषयांची आपली समज 
वाढते . असा त्याचा विश्वास होता . 
आणि समज ही शहाणपणाची पहिली 
पायरी आहे. जिथे प्रत्येक जण 
स्वत : ला सर्वज्ञानी समजतो, अशा 
जगात आपण अज्ञानी आहोत ही 
घोषणा करून साँक्रेटीसने एक धाडसी 
पाऊलच ऊचलले होते . खरंतर , त्याने 
मिळवलेल्या ज्ञानाचा दंभ त्याने 
कधीही मिरवला नाही. त्याचे बरेच 
अन्यायी होते . पण त्याने स्वत : ला 
कधीही त्यांचा शिक्षक म्हटले नाही . 


सॉक्रेटीस दररोज त्याचा मित्र सायमन याला भेटायला जात असे . सायमन 
चपला बनवत असे. सायमन आपले काम करत असताना साँक्रेटीस त्याचे 
निरीक्षण करत बसे . सायमन चामडे कापून त्याच्या पट्टया तयार करत असे 
आणि त्यांना काळजीपूर्वक शिवून चपला बनवत असे . तो एक उत्कृष्ट मोची 
होता. 
___ "हं , चपला बनवणं हे सुद्धा एक प्रकारचं शहाणपणंच आहेसं वाटतं!” सॉक्रेटीस 
आश्चर्याने म्हणे. 


असं म्हणतात की सायमन ही 
पहिली व्यक्ती होती जिने 
सॉक्रेटीससोबत झालेल्या गप्पा लिहन 
ठेवल्या. अशाच गप्पा सॉक्रेटीसने 
काही इतर लोकांशीही केल्या . काही 
लोकांनी त्या लिहन काढल्या . 
सॉक्रेटीसने स्वत: मात्र काही लिहन 
ठेवले नाही. सॉक्रेटीसचा प्रसिद्ध 
अनयायी प्लेटो (इसवीसन पूर्व 429 
347 ) अशा गप्पा लिहन ठेवण्यात 
पटाईत होता. त्याने लिहन ठेवलेले 
सॉक्रेटीसचे संवाद जागतिक 
साहित्यातील उत्कृष्ट कलाकृती ठरल्या . 
जगभरातील लोक गेल्या दोन हजार 
वर्षांपेक्षाही जास्त काळापासून त्यांचा 
अभ्यास करत आहेत . 

सॉक्रेटीस सायमनसारख्या मजूर 
लोकांमध्ये चटकन मिसळत असे . तो 
स्वत: एका गवंड्याचा मुलगा होता. 
त्याने स्वत: ही बालपणी गवंड्याचे 
काम केले असावे. वेगवेगळ्या 
विषयांवर गप्पा मारताना सॉक्रेटीस 
नेहमी कामगार व मजुरांशी संबंधित 
उदाहरणे देत असे . ही बाब त्याच्या 
काही मित्रांना आणि इतर नागरीकांना 
आवडत नसे. कॉलक्लीज नावाच्या 
एका अमीर राजकीय नेत्याने एकदा 
तक्रार केली, “ साँक्रेटीस , तू तुझ्या 
भाषणात धोबी, मोची आणि 
आचाऱ्यांचा उल्लेख करतोस . भले 
त्यांचा मुख्य विषयाशी काही संबंध 
असेल , नसेल. " पण सॉक्रेटीसला पूर्ण 
विश्वास होता की त्याच्या गप्पांशी या 
लोकांचा संबंध होता . त्याच्या 
मताप्रमाणे, शहाणपण ही एक कला 
आहे , चपला शिवण्यासारखी! त्यात 
कौशल्य मिळवण्यासाठी त्याचा सराव 
केला पाहिजे. 


त्याने शहरातील एका सुताराला लाकडापासून फर्निचर बनवताना 
पाहिले . सुरुवातीला सुताराने पलंग बनवला, नंतर एक टेबल . दोन्हीही 
तितक्याच नाजूक कौशल्याने बनवली होती. 

"हंssss ," सॉक्रेटीस विचार करू लागला, “ या दोन्ही वस्तू लाकडानेच 
बनल्यायत आणि दोन्हींना चार पाय आहेत . मग एकाला पलंग 
म्हणतात आणि दुसऱ्याला टेबल , असे का ? " सॉक्रेटीस आपले डोके 
खाजवू लागला. "नक्कीच याचा संबंध आपल्या मनातल्या कल्पनांशी 
आहे, ” सॉक्रेटीसने निष्कर्ष काढला . 


कल्पना म्हणजे काय? वस्तू ! तिला 
स्पर्श करता येतो का ? तिला चव , वास 
असतो का ? नाही ! म्हणजे, कल्पना 
पलंग आणि टेबलसारखी खरी नाही का ? 
पलंग आणि पलंगाची कल्पना यांच्यात 
काय फरक आहे? सॉक्रेटीसच्या मते , 
एक पलंग बनवण्याआधी सुताराच्या 
मनात पलंगाची कल्पना किंवा प्रतिमा 
जन्मायला हवी. पण ही कल्पना मुळात 
येते कुठून ? सॉक्रेटीसला ठामपणे वाटे 
की आपल्या आसपासच्या प्रत्येक 
वस्तूचा संबंध एका अश्य शाश्वत 
प्रतिमेशी आहे . या प्रतिमेनुसार ती वस्तू 
बनते. एका पलंगाची शाश्वत प्रतिमा ही 
गोष्ट कदाचित आपल्याला रोचक 
वाटणार नाही. पण सॉक्रेटीसने हीच गोष्ट 
योग्य - अयोग्य , चांगले - वाईट अशा 
मोठ्या संकल्पनांना लावली . जसे एक 
सुतार आपले सारे ज्ञान आणि अनुभव 
पणाला लावून एक चांगला पलंग 
बनवतो आणि एक चांगला सुतार 
म्हणून ओळखला जातो, तसेच योग्य 
अयोग्य यांच्या प्रतिमेचा अभ्यास आणि 
सराव केलेली व्यक्ती एक चांगला माणूस 
बनू शकते . 


सॉक्रेटीस विचार आणि कल्पना यांबद्दल खूप चिंतन करत असे. आपले ज्ञान 
वाढवण्यासाठी तो सगळ्यांना सतत प्रश्न विचारत असे : 

"टेबल आणि पलंग दिसतात तसं विचार , कल्पना का दिसत नाहीत ? " 
" चांगलं म्हणजे काय ? धैर्य म्हणजे काय ? न्याय म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे काय? " 
प्रतिष्ठित लोक आपण शहाणे आहोत , आपल्याला उत्तर माहीत आहे असा आव आणत 
आणि काहीबाही सांगत. पण सायमनला चामड्याची जशी समज होती , सुताराला 
लाकडाची जशी समज होती तशी समज कुणालाही नव्हती, असे सॉक्रेटीसला दिसून 
आले. 
____ " या साऱ्या गोष्टीचं ज्ञान तुम्हाला नाही . मग तुम्हाला शहाणं कसं म्हणायचं ? " 
सॉक्रेटीस त्यांना म्हणे . 


सॉक्रेटीस त्याच्या अनुभवांच्या आधारे एकदा म्हणाला 
होता की जे लोक खूप प्रतिष्ठित असतात त्यांना 
सगळ्यात कमी ज्ञान असते . त्याच्या मते , याचे कारण 
हे होते की असे लोक इतरांवर प्रभाव टाकण्याची, 
इतरांच्या मनात आपली चांगली प्रतिमा बनवण्याची 
चिंता करत असतात . हे लोक आपण स्वत : खरंच काय 
आहोत , हे कधी पाहात नाहीत . दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे 
तर , जे लोक स्वत : ला चांगले सिद्ध करण्याचा जेवढा 
जास्त प्रयत्न करतात , ते लोक तेवढंच कमी चांगले 
असतात . 

सॉक्रेटीस मानत असे की गोष्टी दिसतात तशा 
नसतात . तो व्यवहारात सहजपणे बोलल्या जाणाऱ्या 
चांगले, धैर्य, न्याय , प्रेम अशा साध्यासुध्या शब्दांबाबतही 
शंका उपस्थित करत असे . अशा कल्पनांच्या मागे । 
असलेली चुकीची गृहीतके त्याला गाडून टाकायची होती. 
त्याला या कल्पनांची नव्याने अचूक आणि स्पष्ट व्याख्या 
करायची होती. या पद्धतीला त्याने डायलेक्टिक म्हटले . 
ग्रीक भाषेत त्याचा अर्थ आहे " गहन तार्किक संवाद ". 
सॉक्रेटीसच्या मते, यालाच तत्वज्ञान 
म्हणायचे. 


लोक सॉक्रेटीसचे प्रश्न लक्षपूर्वक ऐकत . ते तासनतास बाहेर सूर्यप्रकाशात 
उन्हं खात बसत आणि त्यावर विचार करत. 

"हंssss ,” सॉक्रेटीस आभाळाकडे पाहन म्हणे. “तुम्हाला काय वाटतं , 
चांगुलपण हे दृष्टी , प्रकाश आणि जीवन यांचा मूळ स्त्रोत असलेल्या सूर्यासारखं 
आहे ? " 


डोळ्यांना दिसण्यासाठी आणि जगण्यासाठी आपल्याला सूर्यावर अवलंबून राहावे लागते. 
सॉक्रेटीसच्या मते , जसे सूर्याशिवाय जीवन अशक्य आहे तसेच चांगुलपणाशिवायही आपण 
राह शकत नाही . पण सूर्य सर्व काळ , सर्वच ठिकाणी आणि सर्वच लोकांना प्रकाश देत 
नाही. तसेच, लोकही नेहमीच प्रत्येकाशी चांगले वागत नाहीत . 

सॉक्रेटीसचा शिष्य प्लेटो अज्ञानी लोकांची तुलना सारे आयुष्य गुहेत घालवलेल्या कैद्यांशी 
करत असे . त्यांची पाठ गुहेच्या उंच भिंतीला बेड्यांमध्ये जखडलेली असे . त्यामुळे त्यांना 
त्यांचे डोकेही हलवता येत नसे . भिंतीच्या मागे गुहेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर सूर्यप्रकाशात लोकांची 
तसेच वस्तूंची रहदारी सुरू असे . त्यांच्या फिक्कट सावल्या कैद्यांच्या समोरील भिंतीवर 
पडत . म्हणजे, कैद्यांना फक्त या सावल्यांचे ज्ञान होते . या सावल्या ज्या वस्तूंच्या असत , 
त्या वस्तू थेट सूर्यप्रकाशात त्यांनी कधीही पाहिलेल्या नसत. त्यामुळे त्या वस्तू दिसायला 
कशा आहेत , याचे ज्ञान त्यांना नव्हते. या सावल्यांचा अर्थ लावण्याबाबत त्यांच्यात मतभेद 
होत . जर कुणी गुहेत येऊन त्याना सांगितले की तुम्ही पाहात आहात त्या फक्त सावल्या 
आहेत , तर त्यांच्यातील बहतेक कैदी त्यावर विश्वास ठेवत नसत. आपले चूक असू शकते, 
हे स्वीकारणारे जे काही थोडे कैदी होते ते गुहेतून सुटण्याची शक्यता असे . पण त्यांना 
सावधपणे पावले टाकावी लागत बाहेर सूर्याच्या तेजस्वी प्रकाशाची डोळ्यांना सवय करून 
घ्यावी लागे . प्लेटोसाठी सॉक्रेटीस असा माणूस होता जो गुहेमध्ये स्वत : च्या विचारांचा 
गुलाम बनलेल्या कैद्यांना मुक्त करू शकेल . 


आणि सूर्य नेहमीसारखा मावळल्यावर सॉक्रेटीस मित्रांसोबत रात्र 
घालवत असे . ते खात -पित , मौजमजा करत आणि गप्पा मारत ... . 


... आणि नाचतसुद्धा! सॉक्रेटीसला आपले हात आणि नितंब 
हलवत नाचायला आवडे . 

" मनासारखंच शरीरसुद्धा चपळ , निरोगी आणि बळकट 
असायला हवं ,” तो म्हणे. 


- 
បលា 


ग्रीक लोकांना मेजवान्या 
झोडायला खूप आवडत असे. 
तेथील तत्वज्ञसुद्धा यात मागे 
नसत . वृद्ध झाल्यावरही सॉक्रेटीस 
तरुणांमध्ये लोकप्रिय होता. रात्री 
उशीरापर्यत तो त्यांच्याशी गप्पा 
टप्पा मारून त्यांचे मनोरंजन 
करत असे . तो इतरांपेक्षा जास्त 
सखोल आणि विवेकी विचार करू 
शकत असे . कधी कधी सगळे 
झोपी गेल्यावरसुद्धा तो एकटाच 
रात्रभर एखाद्या समस्येवर गहन 
चिंतन करत बसे . 

सॉक्रेटीस त्याच्या बळकट 
शरीरसंपदेसाठीही ओळखला जात 
असे . तो कधीही पायात बूट 
घालत नसे . उत्तर ग्रीसमध्ये 
सैन्यात सैनिक असतानासुद्धा! तो 
बर्फातूनही अनवाणीच चालला 
आणि त्याला काही अडचणही 
जाणवली नाही . यामुळे इतर 
सैनिक चकित झाले . किमान 
दोनवेळा तो यद्धात शरवीरासारखा 
लढला आणि एकदा आपला तरूण 
मित्र अलसीबायडीझ याला 
वाचवताना त्याने स्वत: चा जीव 
धोक्यात घातला. पण अंगी एवढे 
शौर्य आणि एकाग्रता साधण्याचे 
सामर्थ्य असूनही सॉक्रेटीसने 
स्वत: ला कधी गंभीरपणे घेतले 
नाही. मौज- मजा करण्यातही 
त्याला तितकाच रस होता . 


सॉक्रेटीसचा चेहरा देखणा नव्हता . काही लोक त्याच्या दिसण्यावरून त्याची 
चेष्टा करत . सॉक्रेटीस थोडासा खेकड्यासारखा, थोडासा इकरासारखा आणि 
थोडासा गाढवासारखा दिसतो , असे म्हणून ते त्याची टर उडवत . 

सॉक्रेटीस त्यांची चेष्टा मनावर घेत नसे . तो हसून म्हणे , “ माझ्या 
सुजल्यागत वाटणाऱ्या डोळ्यांनी मला जास्त स्पष्ट दिसतं , नकट्या नाकाने 
मला चांगलं हंगता येतं , जाड ओठांनी मला चुंबन चांगलं घेता येतं . " 


ग्रीक लोक सौंदर्यपूजक होते. ते सुडौल , सशक्त शरीर 
असलेल्या तरूण व्यक्तिंचे कौतुक करत . सॉक्रेटीस 
लोकांच्या या कसोटीला अजिबात उतरत नव्हता. 
सॉक्रेटीसचा एक निष्ठावंत शिष्य अलसीबायडीझ हा 
सुडौल आणि देखणा होता. त्याने एकदा सॉक्रेटीसची 
तुलना बकरीसारखा दिसणारा पौराणिक प्राणी सातीर 
याच्याशी केली. पण त्यानेही मान्य केले की त्याला 
सॉक्रेटीसच्या सान्निध्यात राहायला आवडते . त्याच्या 
मते , सॉक्रेटीसचे शब्द ग्रीक दंतकथेत सातीर वाजवत 
असलेल्या मर्सिअस या वाद्याच्या संगीतासारखे जादुई 
होते . हा सातीर कुरूप असूनही आपल्या गाण्याने साऱ्या 
जगाला भुरळ घालू शकत असे . 


.4500 


सॉक्रेटीस दरिद्री होता . पण त्याच्याजवळ जे काही 
होते त्यात तो आनंदी होता . 

बाजारातील त -हेत -हेच्या वस्तू बघून तो हसून 
म्हणे, “ या साऱ्या वस्तूंची मला काहीच आवश्यकता 


नाही. ” 


भविष्य कायम अनिश्चित 
असते, त्याला आपण नियंत्रित 
करू शकत नाही, त्यामुळे 
सॉक्रेटीसला वाटे की आपण 
सर्वाधिक महत्त्व त्याच गोष्टींना 
द्यायला हवे ज्या गोष्टी कुणी 
आपल्यापासून हिरावून घेऊ 
शकणार नाही, जसे उदात्त 
विचार आणि आयुष्याकडे 
बघण्याचा निकोप दृष्टिकोन . तो 
लोकांना सांगत असे की संपत्ती 
आणि प्रसिद्धी यांत आनंद 
शोधण्याचा प्रयत्न करू नका, 
सर्वात सुखी माणूस तो असतो 
ज्याच्याकडे उदात्त विचारांचे 
भांडार असते . 


- 


सॉक्रेटीस कधीकधी प्रार्थना करत असे . त्याची 
प्रार्थना अशी असे : 


हे परमेश्वरा , मी अंतर्बाह्य निर्मळ बनावं , 
__ एवढी माझ्यावर कृपा कर , 

मी सगळ्यांशी सौजन्याने वागावं , 
माझ्यासाठी शहाणा माणूस हाच सर्वात श्रीमंत 

असावा. 
मला तितक्याच संपत्तीची आस असावी 
जितकी एका सामान्य शहाण्या माणसाला असते. 


जंगल आणि करणांच्या देवतांना 
केलेली ही प्रार्थना प्लेटोने लिहिलेल्या 
फिडिअस या ग्रंथाच्या अखेरीस 
वाचायला मिळते. खरंतर , सॉक्रेटीस 
ग्रीक देवतांवर - विशेषत : खोटे 
बोलणाऱ्या , चोरी करणाऱ्या , वाद- कलह 
करणाऱ्या आणि कपट - कारस्थाने 
करणाऱ्या - टीका करत असे. तरीही तो 
अतिशय धार्मिक प्रवृत्तीचा माणूस होता. 
तो म्हणे की बालपणापासून एक दैवी 
शक्ती नेहमी त्याचे रक्षण करत आली 
होती. ही शक्ती त्याला कधीही सांगत 
नसे की त्याने काय निर्णय घ्यावा . 
निर्णय त्याला स्वत :लाच घ्यावा लागे. 
पण जेव्हा तो काही चुकीचा निर्णय घेई 
किंवा त्याच्यासोबत काही अप्रिय 
घडण्याची शक्यता असे तेव्हा ही शक्ती 
दैवी संकेताद्वारे त्याला सावध करत 
असे. 


शहाणपणाची देवता अपोलोला सॉक्रेटीसबद्दल विशेष ममत्व 
वाटे . तो म्हणे, " सॉक्रेटीसइतका शहाणा , भला आणि शूर कुणी 
नाही. ” 
इतर देवता त्याच्याशी सहमत होत्या . 


कीरोफोन 

नावाचा 
सॉक्रेटीसचा एक चाहता होता . 
मला काहीच माहीत नाही, या 
सॉक्रेटीसच्या वचनाचे त्याला 
नवल वाटे . कीरोफोनने डेल्फी 
नगरात 

जाऊन, 
सॉक्रेटीसशिवाय जगात कोण 
शहाणा आहे , हा प्रश्न अपोलो 
देवतेला विचारायचे ठरवले . 
तिथे अपोलो देवतेच्या मंदिरात 
एक पुजारीण राहात होती. 
तिला अपोलो देवतेकडून 
लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे 
देण्यासाठी दैवी प्रेरणा मिळत 
असे. असे म्हटले जाते की 
तिने कीरोफोनला पुढील उत्तर 
दिले : 

सोफोक्लस शहाणा आहे , 
युरिपिडस जास्त शहाणा आहे . 
परंतु सगळ्यात जास्त शहाणा 
सॉक्रेटीस आहे. 


सोफोक्लस आणि यरिपिडस हे दोघे प्रतिभावान आणि यशस्वी 
नाटककार होते . दोघेही तत्कालिन ग्रीसमधील सुप्रसिद्ध कवी होते . 
सॉक्रेटीसने अपोलोचे उत्तर ऐकले. मला काहीच माहीत नाही , असे 
म्हणणारा मी एकमेव माणूस असावा, त्यामुळेच अपोलोने मला 
सर्वात शहाणा ठरवले असावे, असे त्याला वाटले . अपोलोच्या उत्तराने 
उत्साहीत होऊन सॉक्रेटीस आपल्या तत्वज्ञानाला धार्मिक कार्य समजू 
लागला. यासाठी इतर अध्यापकांसारखे त्याला कुठले वेतन मिळणार 
नव्हते. तो आपल्या मित्रांना मजेत म्हणे, " देवतांनी मला एका 
उपद्रवी गोचीडासारखे पाठवले आहे. या गोचीडाच्या डंखाने निजलेला 
घोडासुद्धा उठून वेगाने दौडू लागतो.” 


परंतु काही लोक या गोष्टीने दुखावले गेले. ते करकर करू 
लागले , “ जो माणूस म्हणतो की त्याला काही माहीत नाही , तो 
माणूस सर्वात जास्त शहाणा कसा असू शकतो? " 

या लोकांना समाजात असलेले त्यांचे स्थान ढळण्याचे भय वाटू 
लागले . त्यांना सॉक्रेटीसचा मत्सर वाटू लागला. ते बेचैन झाले. 

मग त्यांनी सॉक्रेटीसवर वेगवेगळ्या कृत्यांचे आरोप ठेवायला 
सुरुवात केली. ही कृत्ये सॉक्रेटीसने ना कधी केली होती, ना 
कुणाला करायला सांगितली होती. अशा त -हेने त्यांनी सॉक्रेटीसला 
कैदेत पाठवले . 


सॉक्रेटीसवर तरुणांना बिघडवल्याचा 
आणि देवतांबाबत अश्रद्ध असल्याचा 
आरोप ठेवण्यात आले. अर्थात , हे 
आरोप खोटे होते . कोर्टात खटला 
चालवल्यानंतर त्याने न्यायालयात एक 
भाषण केले. आपल्या सत्य तेच 
बोलण्याच्या स्वभावामुळे तो संकटात 
सापडला आणि त्याला मृत्युदंड 
सुनावण्यात आला. पण त्याने आर्जव 
केल्यास त्याची सजा कमी करण्यात 
येईल , अशी एक संधी त्याला देण्यात 
आली. सॉक्रेटीसने ही संधी नाकारली . 
त्याऐवजी त्याने एखाद्या ऑलिंपिक 
विजेत्यासारखी मागणी केली की त्याने 
सारे आयुष्य शहरातील लोकांना चांगले 
नागरिक बनवून सेवा केली आहे. 
त्यासाठी सरकारी खर्चाने त्याच्या 
राहाण्या - खाण्याची सोय केली गेली 
पाहिजे . त्याच्या या मागणीमुळे 
क्रोधित होऊन न्यायाधीशांनी त्यांचा 
मृत्युदंड निश्चित केला . पण 
सॉक्रेटीसला मृत्यूचे भय नव्हते . कारण 
त्याच्या मते, भलेपण हे स्वत: च एक 
पारितोषिक आहे आणि एका भल्या 
माणसाचे वाईट कधी होऊच शकत 
नाही . 


सॉक्रेटीसला खूप दुःख झाले . तो 
म्हणाला , “ हरकत नाही . दुसऱ्याच्या चुकांची 
शिक्षा भोगणं हे स्वत : चूक करण्यापेक्षा 
बरं ! " 


सॉक्रेटीसचे मित्र दररोज त्याला 
भेटायला तुरुंगात येत . ते गप्पा , 
नाचगाणी वगैरे मौज - मजा करत. 
अगदी त्याच्या मृत्युदंडाच्या 
दिवसापर्यंत हे सुरू राहिले . 

"मित्रांनो , आपण किती 
समविचारी आहोत ! ” सॉक्रेटीस 
त्यांना म्हणत असे . 


सॉक्रेटीसला हेमलॉक या विषारी वनस्पतीचे विष 
पिण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. पण एक पवित्र 
जहाज डेलॉस या बेटावरून परतेपर्यंत मृत्युदंड द्यायचा 
नाही , असा कायदा होता . त्यामुळे सॉक्रेटीसला 
मृत्युदंड देण्यास उशीर झाला. यामुळे त्याला आपले 
कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत आणखी काही दिवस 
घालवता आले. तुरुंगात राहनही सॉक्रेटीस आपला वेळ 
नेहमीसारखेच वेगवेगळ्या कल्पनांवर विचार करण्यात 
घालवत असे . याच दरम्यान त्याने काही ईसपच्या 
नीतिकथांना संगीतबद्ध केले. त्याचा एक श्रीमंत मित्र 
क्रीटो याने सॉक्रेटीसला तुरुंगातून पळून जाण्याची 
व्यवस्था केली. पण साँक्रेर्टीसने पळून जायला नकार 
दिला. त्याचे म्हणणे होते की ज्या कायद्यामुळे आपण 

वेगवेगळ्या सुविधांचा लाभ घेतो 
त्याच कायद्यानी घेतलेले निर्णयही 
आपण मान्य करायला हवेत , ते 
चुकीचे असले तरी! पण निर्णय 
अयोग्य असेल तर नागरीकांना आणि 
शासकांना अन्यायकारक कायद्यात 
बदल करण्यास शांतपणे प्रवृत्त केले 
पाहिजे. मृत्यूच्या 
सॉक्रेटीस सत्तर वर्षांचा 
होता .... 


"मित्र समविचारी असतात " ही एक 
म्हण आहे. पायथागोरसच्या 
काळापासून ही म्हण ग्रीसमध्ये 
प्रचलित आहे . पायथागोरस हा एक 
संगीतज्ञ आणि गणितज्ञ होता. तो 
पहिला व्यक्ती होता ज्याने स्वत : ला 
तत्वज्ञ (philosopher ) म्हटले. ग्रीक 
भाषेत याचा अर्थ आहे, शहाणपणाचा 
मित्र! सॉक्रेटीसच्या आयुष्यपटाने 
इतिहासातील असंख्य लोकांना 
प्रभावित केले. यांपैकी काही लोकांची 
चित्रे इथे दिसतात . 


... आणि त्याचे मित्र तेव्हापासून 
प्रश्न विचारतच आहेत ! 


समाप्त 


